सन २०१३-१४ करिता भारतीय संविधानाच्या 


अनुच्छेद YH) अंतर्गत 
आश्रमशाळांमध्ये सिकरूम 


आदिवासी 
बांधकामाचे 


अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आदिम -२०१८/प्र.क्र.८२/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ०७/०९/२०१८ 


वाचा- 


१. आदिवासी विकास विभागाचे पत्र क्र.केंद्रिय-२०१३/प्र.क्र.६९/का.१९,दि.३०.०४.२०१३ 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४०२०/(१४/२०१३-एसजी-।,दि.२७.०५.२०१३ (२पत्रे) 


३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१३/प्र.क्र.६९/का-१९, दि. १४/०६/२०१३ व 


दि.२६.१२.२०१३ 


४. आदिवासी विकास विभाग ,शासन निर्णय -केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.८२/का.१९,दि.२९.०८.२०१८ 
५. आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक, यांचे पत्र क्र. भासअं-२०१६/प्र.क्र.२३/का.८(४/४५९९ व २२६२, 


दि.१७/०३/२०१८ व दि.२६.०६.२०१८ 


प्रस्तावना - 


सन २०१३-१४ करीता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत अनुदान या केंद्रीय 
योजनेअंतर्गत Construction of sick rooms in Govt Ashram Schools या योजनेकरीता प्रस्ताव केंद्र 


शासनास वाचा क्र.१ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने 0015० 


on of sick 


rooms in Govt Ashram Schools साठी 32&%.00 लक्ष इतका निधी मंजूर करून वाचा क्र.२ येथील 
पत्रान्वये वितरीत केला आहे. सदर निधी खर्च करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणेस वाचा क्र.३ वरील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला ae Sted मंजूर योजनेतंर्गत ५४ आश्रमशाळांमध्ये सिक रूम 
बांधण्यासाठी रू.९.९७ कोटी इतक्या रकमेसाठी वाचा क्र. ४ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आळेली आहे.सदर मंजूर निधीच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी वाचा क्र. ५ 


वरील पत्रान्वये सादर केलेल्या ६१ अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
विचाराधीन होता. 


शासनाच्या 


शासन निर्णय- 

प्रस्तुत निर्णयाद्वारे पुढील कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अ कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय 
क्र रक्‍कम (रु) 
प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,तळोदा 
।१___| शासकीय आश्रमशाळा-मोजरा ,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १८,१८,३९४/ 
२ | शासकीय आश्रमशाळा-रोषमाळ ,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १८,१८,३९४/- 
३3 | शासकीय आश्रमशाळा-हातधूई ,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 92,92, 388/- 
8 | शासकोय आश्रमशाळा-असली,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 92,9¢ ,388/- 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम -२०१८/प्र.क्र.८२/का-१९ 


अ कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय 
क्र रक्‍कम (रु.) 
५ | शासकोय आश्रमशाळा-काकरदा,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 9¢,9¢,388/- 
& शासकीय आश्रमशाळा-मांडवी (मुलींची) ,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे | १८,१८,३९४/- 
७ । शासकोय आश्रमशाळा-सोनखुर्द,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 9¢,92,388/- 
MIG आश्रमशाळा-चुलवड,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 9¢,9¢,388/- 
शासकीय आश्रमशाळा-तलाई ,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 92,92, 388/- 
।१०__ | शासकीय आश्रमशाळा-तोरणमाळ ,ता.धडगाव,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १८.,१८,३९४/- 
।११ | शासकीय आश्रमशाळा-मोरंबा,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १९.१८.३९७/- 
१२ | शासकीय आश्रमशाळा-सरी ,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १८,१८,३९४/- 
१३ | शासकोय आश्रमशाळा -वडफळी ,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 92,9¢,388/- 
१४ । शासकोय आश्रमशाळा -दाब ,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १८,१८,३९४/- 
१५ । शासकोय आश्रमशाळा-भांगरापाणी ,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे । १८,१८,३९४/- 
१६ । शासकोय आश्रमशाळा-भगदरी ,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १८५१८, ३२४/- 
१७ । शासकीय आश्रमशाळा-बरडी ,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 92,92,388/- 
१८ । शासकोय आश्रमशाळा -होराफळी ,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे ।१८,१८,३९४/- 
१९ | शासकोय आश्रमशाळा -कुंभारखाण ,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे | १८,१८,३९४/- 
२० | शासकीय आश्रमशाळा-तालंबा ,ता.अक्कलकुवा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 9¢,92,388/- 
२१ | शासकीय आश्रमशाळा-शिर्वे ,ता.तळोदा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे 92,92, 388/- 
२२ | शासकीय आश्रमशाळा -बोरद,ता.तळोदा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १८,१८,३९४/- 
२३ | शासकीय आश्रमशाळा-जांबाई ,ता.तळोदा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १८.,१८,३९४/- 
२४ । शासकीय आश्रमशाळा-लोभाणी (मुलींची) ,ता.तळोदा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे | १८,१८,३९४/- 
२५ | शासकीय आश्रमशाळा -अमोणी ,ता.तळोदा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे १८,१८,३९४/- 
प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,नंदुरबार 
२६ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा-नवलपूर ,ता.शहादा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे | १८,१८,३९४/- 
२७ | शासकीय उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा-चिरखन,ता.शहादा ,जि.नंदुरबार येथे सिक रूम | १८,१८,३९४/- 
बांधणे 
२८ | शासकीय माध्यमिक मुलींचे आश्रमशाळा-कोठली ,ता.नंदुरबार , जि.नंदुरबार येथे सिक ।१८,१८,३९४/- 
रूम बांधणे 
२९ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा-वाघाळे ,ता.नंदुरबार , जि.नंदुरबार येथे सिक रूम 92,9¢,388/- 
बांधणे 
३० | शासकीय उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा-लोय ,ता.नंदुरबार , जि.नंदुरबार येथे सिक रूम ।१८,१८,३९४/- 
बांधणे 
३१ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा-कोळदा ,ता.नंदुरबार , जि.नंदुरबार येथे सिक रूम 92,9¢,388/- 
बांधणे 
३२ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा-नावली ,ता.नवापूर , जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे | १८,१८,३९४/- 
३३ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा-वडकंबळी,ता.नवापूर , जि.नंदुरबार येथे सिक रूम 92,9¢,388/- 
बांधणे 
३४ । शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा-पानबारा,ता.नवापूर , जि.नंदुरबार येथे सिक रूम १८,१८,३९४/- 


बांधणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम -२०१८/प्र.क्र.८२/का-१९ 


अ कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय 
क्र रक्‍कम (रु) 
३५ | शासकीय उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा-ढोंगसागळी ,ता.नवापूर , जि.नंदुरबार येथे सिक | १८,१८,३९४/- 
रूम बांधणे 
३६ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा-धनराट ,ता.नवापूर , जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे | १८,१८,३९४/- 
३७ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा -खेकडा ,ता.नवापूर , जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे | १८,१८,३९४/- 
३८ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा-खडकी,ता.नवापूर , जि.नंदुरबार येथे सिक रूम बांधणे | १८,१८,३९४/- 
प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,पेण 
३९ | शासकीय आश्रमशाळा-पाथरज,ता. कर्जत ,जि.रायगड येथे सिक रूम बांधणे १८,८२,६२१/- 
४० । शासकीय आश्रमशाळा-पिगळस ,ता. कर्जत ,जि.रायगड येथे सिक रूम बांधणे १८,८२,६२१/- 
प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,शहापूर 
४१ । शासकीय आश्रमशाळा-कोठारे,ता. शहापूर ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे ह 
४२ । शासकीय आश्रमशाळा-पेंढरघोळ ,ता. शहापूर ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे 92,63, 928/- 
४३ | शासकोय आश्रमशाळा-आंबिवली ,ता. शहापूर ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे 9¢,€4,036/ 
४४ | शासकीय आश्रमशाळा-माळ (विहींगाव) ,ता. शहापूर ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे १९,३१,६७०/- 
४५ । शासकीय आश्रमशाळा-अघई,ता. शहापूर ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे १८,७५,९३१/- 
४६ | शासकीय आश्रमशाळा-मढ,ता. मुरबाड ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे १८,६८,४७६/- 
४७ । शासकीय आश्रमशाळा-चिबीपाडा ,ता. भिवंडी ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे १८,३४,१९६/- 
४८ । शासकीय आश्रमशाळा-पिसे,ता. भिवंडी ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे १९,७९,८९७/- 
४९ | शासकीय आश्रमशाळा-भिनार ,ता. भिवंडी ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे 9¢,€0,2&0/- 
५० । शासकोय आश्रमशाळा-सुसरवाडी,ता. हाहापूर ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे १८,२८,१९८/ 
५१ | शासकीय आश्रमशाळा -टाकौपठार,ता. शहापूर ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे १८,७५,९३१/- 
५२ | शासकीय आश्रमशाळा -पिवळी,ता. शहापूर ,जि.ठाणे येथे सिक रूम बांधणे १८,४८,६२३/- 
प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,डहाणू 
५३ । शासकीय आश्रमशाळा-एंबूर एरंबी,ता. पालघर ,जि.पालघर येथे सिक रूम बांधणे १६,९३.१९८/- 
५४ | शासकीय आश्रमशाळा-गोवादे,ता. पालघर ,जि.पालघर येथे सिक रूम बांधणे १६,९३,०५०/- 
५५ | शासकोय आश्रमशाळा-तवा,ता. डहाणू ,जि.पालघर येथे सिक रूम बांधणे १६,९३,११८/- 
५६ | शासकीय आश्रमशाळा -कळमदेवी,ता. डहाणू ,जि.पालघर येथे सिक रूम बांधणे १६,९३,१९१/- 
५७ | शासकीय आश्रमशाळा-नानिवली ,ता. डहाणू ,जि.पालघर येथे सिक रूम बांधणे 9&,83,98¢/- 
५८ | शासकीय आश्रमशाळा-उरसे,ता. डहाणू ,जि.पालघर येथे सिक रूम बांधणे १६,९३,१६८/- 
५९ | शासकीय आश्रमशाळा-सायवन,ता. डहाणू ,जि.पालघर येथे सिक रूम बांधणे १६.९४.१९८/- 
६० । शासकीय आश्रमशाळा-डोंगरी ,ता. तलासरी ,जि.पालघर येथे सिक रूम बांधणे १६,९३.१६८/- 
६१ । शासकीय आश्रमश्ााळा-भाटने,ता. वसई ,जि.पालघर येथे सिक रूम बांधणे १६,९३,१९८/- 
एकूण ११,०६,८८,०२९ 
२. विस्तृत अंदाजपत्रकानुसार वस्तु व सेवा कायद्याच्या अनुषंगाने शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित शासन 


निर्णय,परिपत्रक ,सुचना इ. च्या आधारे कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम -२०१८/प्र.क्र.८२/का-१९ 


३. उपरोक्त नमूद कामे इतर कोणत्याही निधीतून करण्यात आलेली नाहीत व सदर आश्रमशाळांच्या 
समायोजन/बंद करण्याची कार्यवाही सुरू नाही याची खातरजमा करूनच कामे करण्यात यावीत.वरील 
कोणत्याही कामाची द्विरूक्ती होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

४. उपरोक्त अंदाजपत्रकांमध्ये फर्निचर (५%),विद्युतीकरण (२%),पाणीपुरवठा- स्वच्छता (2%) व वस्तु- सेवा 
कर (१८%) यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 

५. या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रचलित कार्यपद्धती/ नियमांचे पालन करुन करावी. तसेच बांधकामासंबधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाल शासनास विहित प्रपत्रात सादर करावे. 
६. सदर काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतची चित्रफित/छायाचित्रे विभागाच्या व केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर अपलोड करणे व कामाचे Geo-tagging करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संबंधित सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) विभाग यांची राहील. 
प्रस्तुत कामे पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी सदरील काम केंद्रिय योजनेतून पूर्ण केळे असल्याबाबतचा 
फलक लावण्यात यावा व कामाचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मुल्यमापन करण्यात यावे. 

७. सदर योजनेची अंमलबजावणी अंदाजपत्रके तयार केलेल्या संबंधित सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) 
विभाग यांचे मार्फत करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१०१५३६३८६३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७७ e Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 
A h R DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, ou=TDD Department, 
J | S | al g 7) postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a614ce75be611413980d3efebe7cde81ad571ab119e8360b 
क्‌ 7b526b5 159edd099, 
serialNumber=32168d3 1c7d800af039db3657f6a01d233033f3f7c16 
R aj p U t b7ca135b2c868025eb3e, cn=Ajitsingh R Rajput 
Date: 2018.09.10 15:40:54 +05'30' 
(अ.रा.राजपूत) 


प्रत, 
१. मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव Aaa, Aas 
३. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय,मुंबई 
४. प्रधान सचिव,वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
५. सह सचिव,आदिवासी विकास, मंत्रालय,मुंबई 
६. आयुक्‍त,आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 
७. अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे 
८. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार,तळोदा,डहाणू,शहापूर व पेण 
१०.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) सर्कल, धुळे/ठाणे 
११.संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१२.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


